मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई येथील रिक्त पदे नामनिर्देशानाने व पदोन्नतीने 
भरण्याकरिता निवड समिती गठीत करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०१३/प्र.क्र.१०७/१३/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०१९ 
प्रस्तावना :- 

मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 

पदांच्या सेवाप्रवेशाचे विनिमयन करण्यासाठी तयार केलेल्या सेवाप्रवेश नियमांतील तरतूदीस अनुसरुन मौलाना 
आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई येथील रिक्‍त पदे नामनिर्देशानाने व पदोन्नतीने 
भरण्याकरिता निवड समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांच्या सेवा प्रवेश नियमातील 
अ.क्र.६ येथील तरतूदीस अनुसरुन खालीलप्रमाणे निवड समिती गठीत करण्यात येत आहे : 


(१ नामनिर्देशनाने रिक्‍त पदे भरण्यासाठी निवड प्रक्रिया आयोजित करण्यासाठी - निवड समिती-। 
; सचिव / प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
मंत्रालय 
.। सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय 


| सह सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय सदस्य 
(आस्थापना विषयक बाबी हाताळणारे) 


| अवर सविव दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे नसलेले सामाजिक न्याय विभागाचे सदस्य 
प्रतिनिधी 
(आस्थापना विषयक बाबी हाताळणारे) 


.| अवर सविव दर्जा पेक्षा कमी दर्जाचे नसलेले आदिवासी विकास विभागाचे सदस्य 
प्रतिनिधी 
(आस्थापना विषयक बाबी हाताळणारे) 


| मोलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय सदस्य सचिव 
संचालक 


समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील : 
(i) उपरोक्त समिती ही निवड प्रक्रिया राबविण्याची कार्यपद्धती निश्चित करेल 
(i) उमेदवाराकडून आकारावयाचे अर्जाचे शुल्क, परीक्षा शुल्क ठरविल . 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०१३/प्र.क्र.१०७/१३/का.८ 


(ii) समिती शासकीय सेवेमधील योग्य अधिकाऱ्यांकडे उमेदवारांसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणे 
उमेदवारांनी दिलेल्या उत्तरपत्रिकेचे मूल्यांकन करणे, उमेदवारांची मुलाखत (लागू असल्यास) 
इत्यादी कामे सोपवू AHS . 

(iv) समिती योग्य संस्थेकडे निवड प्रक्रिया आयोजित करण्याची कामाची जबाबदारी सोपविण्याचा 
निर्णय घेऊ शकेल. 

(७ उपरोक्त समिती मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या Vardar 
नियमावलीतील नियम ४ मधील तरतूदीस अनुसरुन महामंडळाच्या सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या 
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत समावून घेण्याविषयी निर्णय घेईल. 


(२) सेवाजेष्ठता व कामाचे मूल्यांकन अहवालाच्या आधारावर निम्न संवर्गाचे पद धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 
पदोन्नती देण्याकरीता निवड समिती-॥ : 


१ ASM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय 

संचालक 
| सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय 
3.| अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय 


8.) कक्ष अधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे नसलेले अनुसूचित जातीचे कोणतेही | सदस्य 
अधिकारी 


| कक्ष अधिकारी दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे नसलेले अनुसूचित जमातीचे कोणतेही | सदस्य 
| मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे सह व्यवर य| सदस्य सचिव 
संचालक तिकडी 


समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील : 

() महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक हे मागील ५ वर्षाच्या संबंधित कार्य मूल्यांकन 
अहवालाच्या AS सेवाजेष्ठतेच्या आधारावर पदोन्नती देण्याकरीता ग्राह्य धरावयाच्या निम्न 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी, तपशील तयार करतील आणि ती उपरोक्‍त समिती समोर ठेवतील. 

(i) उपरोक्त समिती ही पदोन्नती देण्याकरिता योग्य उमेदवार ग्राह्य धरून त्याची निवड करील. सदर 
कार्यवाही पार पाडताना, समिती वेळोवेळी शासनाने जारी केलेले शासन निर्णय / आदेश / 
परिपत्रक इत्यादी विचारात घेईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०१३/प्र.क्र.१०७/१३/का.८ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१९०८२७११५५५०७६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Dinesh M. पन्ना 
Sonavane / 22a 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
व्यवस्थापकीय संचाळक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 
उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (कार्यासन-८), अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, कार्यासन-८. 


Av AD -O 


Cc 
ae 


खी oc 
>> <:-- Se Se S&S ८ 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


